महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१११/१७)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २०.११.२०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१७/प्र.क्र.१११/चौदा, दि.१४.०८.२०१७ 
आदेठा 


श्री. भगवान मारुती सावंत, अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांची या विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.१४.०८.२०१७ च्या आदेशान्वये गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील उप मुख्य अधिकारी (पणन) , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत 
दि.१३/०८/२०१८ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. भगवान मारुती सावंत, अवर सचिव यांच्या गृहनिर्माण विभागाच्या 
अखत्यारीतील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील उप मुख्य अधिकारी 
(पणन), मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ या पदावर दि.१४.०८.२०१८ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच 
दि.१३.०८.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.सावंत, अवर सचिव 
यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२०१७३५४५६००७ असा आहे. हा Sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
G it 


. 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Admini: ion De} postalCode=400032, st=Mahi 


partment, ९. =Maharashtra, 
2.5.4.20=71 1589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0cSea5c63b3 146 


314d51ec0e87d0a6, 


४. serialNumber=77a529748c5e7c1ba7a66e81c654ba3c492fdaSb29e 
1 ५ h a q 1 e a Z\ 076241db1ba213ddedf4e, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 


Date: 2018.11.20 17:44:24 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
अ.मु.स./प्र.स./ सचिव, आदिवासी विकास विभाग/ गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पणन), मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, 
मुंबई- ४०० ०५१, 
६. सह /उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग / गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, 
७. श्री. भगवान मारुती सावंत, उप मुख्य अधिकारी (पणन), मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१, 
८. निवड नस्ती/का.१४. 


oc £0 AD -0 


